वाचा: 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०२०-२०२१ (सर्व प्रवर्गांसाठी अंतिम हप्ता 
सहायक अनुदान [Grant-in-Aid] hs हिस्सा) 
(सशर्त) संबंधीत ०३ विद्यापीठांना वितरण करणे... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२२/प्र.क्र.११/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०७मार्च, २०२२. 


भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे H.D.O.No.G ११०११/०१/२०१६ 
NSS, दिनांक १६.०८.२०१६ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे H.D.O.No.G 99099/09/ 
209§-NSS, दिनांक ०९.०९.२०१६ चे पत्र. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१६/(१४२/१६)/ साशि-७, 
दि.२४.११.२०१६. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, झा.नि क्र. रासेयो २०२०/प्र.क्र.५७/२०/ साशि-७, 

दि. २०.१०.२०२०. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.5.॥९0.)-१२०२६/१()/२०२०- 
NSS, दिनांक 29.92.2029 चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.5.१५७.)-१२०२६/१(॥)/२०२०- 
NSS, दिनांक 29.92.2029 चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे H.F.NO.J-92028/ Aiii)/QQo- 
NSS, दिनांक 29.92.2029 चे पत्र. 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत नियमित आणि विठशोष शिबीर कार्यक्रमांसाठी सन 
2020-2029 वर्षाकरीता प्रवर्गनिहाय अनुक्रमे नियमित कार्यक्रमांसाठी ३२७७०० व विशेष शिबीर 
कार्यक्रमासाठी १६३८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केली आहे. सदर विद्यार्थी 
संख्येस प्रशासकीय विभागाची मान्यता घेण्यात आली असून त्यानुसार विद्यार्थी संख्येचे वाटप २०२०- 
२१ साठी उपरोक्त दि. २०१०.२०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे सर्व विद्यापीठांना करण्यांत आले आहे. 
विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे उपक्रम राबविताना होणारा खर्च भागविण्यासाठी सन २०१०- 
११ पासून सुधारित दराने नियमित कार्यक्रम रु. २५०/- आणि विशेष शिबीर कार्यक्रम रु. ४५०/- 
प्रति विद्यार्थी, प्रती वर्ष या दराने सहायक अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. भारत सरकार, युवा 


कार्य व क्रीडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व ९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल, 
२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला असून सदर योजना केंद्रशासित 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२२/प्र.क्र.११/साशि-७ 


झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडले आहे. सन २०२०-२१ या वर्षाकरीताचा 
सहायक अनुदान निधी सदर बचत बँक खात्यात ई.सी.एस. द्वारे दिनांक ०१.१०.२०२० रोजी केंद्राकडून 
निधी प्राप्त झाळा होता व सन २०२१-२२ या वर्षाकरीताचा सहायक अनुदान निधी नव्याने उघडण्यात 
आलेल्या Ih ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई येथील बचत बँक खात्यामध्ये ई.सी.एस. द्वारे दि. 
२४.१२.२०२१ व २७.१२.२०२१ रोजी केंद्राकडून प्राप्त झाला. 

२७ विद्यापीठे/ संचालनालये पैकी २४ विद्यापीठांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय 
क्र.रासेयो-२०२०/प्र.क्र.१/साशि-७ दि.०२.०२.२०२१, शुध्दीपत्रक दि. १०.०२.२०२१, शासन निर्णय दि. 
१८.०३.२०२१ व शासन निर्णय दि. २६.०३.२०२१ अन्वये सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरिता सहायक 
अनुदान निधी वितरणाचे आदेशा निर्गमित केले आहेत. सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये मागील वर्ष २०१९- 
२०२० या वर्षाचे वार्षीक लेखे व उपयोगिता प्रमाणपत्रे उर्वरित ३ विद्यापीठांकडून ३१ मार्च २०२१ पूर्वी 
शासनास प्राप्त न झाल्याने सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये संबंधित ३ विद्यापीठांना सहायक अनुदान 
निधीचे वितरण करण्यात आलेले नाही. या शासन निर्णयानुसार सन २०२०-२१ या वर्षाकरीताचा अंतिम 
हप्ता सहायक अनुदान निधी मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, एस.एन.डी.टी.महिला विद्यापीठ, मुंबई व महात्मा 
गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा या ३ विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रमांसाठी 
वितरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिळ,२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला 
असून सदर योजना केंद्र हिस्सा झाली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेचे 
आय.सी.आय.सी.आय.बँकेत स्वतंत्र बचत खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस.द्वारे केंद्राकडून निधी 
प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त पत्रानुसार निधी राज्याकडे थेट न देता राष्ट्रीय सेवा 
योजनेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात जमा करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार सदर निधी 
विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रमांसाठी वितरित केला जातो. सन २०२०-२०२१ (सर्व 
प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता केंद्र हिस्सा) सहायक अनुदानाचे (सशर्त) संबंधीत ३ विद्यापीठांना वितरण 
करण्याबाबतचा निधी परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या बंक ऑफ 
महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई येथील बचत बँक खात्यातून वितरणास सदर शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 

राज्यातील एकूण २७ विद्यापीठे/संचालनालये पैकी ०३ विद्यापीठांकडून (१. मुंबई विद्यापीठ, 
मुंबई, २.एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबई व ३. महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, 
वर्धा) सन २०१९-२०२० या वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र या कार्यासनास एप्रिल २०२१ ते ऑगस्ट २०२१ 
या दरम्यान प्राप्त झाली आहेत. यास्तव संबंधित ०३ विद्यापीठांना सन २०१९-२०२० या वर्षाच्या प्राप्त 
उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे दि. ३१.०३.२०२० अखेर झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चानुसार सन २०२०- 
२०२१ या वर्षाचा सहायक अनुदानाचा एकूण निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
(सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये संबंधित ०३ विद्यापीठांना देय रकमेचा quate दिलेला असून परिशिष्ट 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२२/प्र.क्र.११/साशि-७ 


सोबत जोडले आहे.) सन २०२०-२१ या वर्षातील (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता सहायक अनुदान केंद्र 
हिस्सा ) नियमित कार्यक्रमासाठी रुपये १,१९,३६,९५५/- व विशेष शिबिर कार्यक्रमासाठी रुपये 
९९,०६,९३१/- याप्रमाणे एकूण रक्‍कम रूपये २,१८,४३,८८६/- ( अक्षरी रुपये दोन कोटी अठरा लाख 
त्रेचाळीस हजार soa शाऐशी मात्र) निधी वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सहायक अनुदानाची रक्‍कम ई.सी.एस. द्वारे सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली Ere (PFMS) 
संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव/ संचालक/ नियंत्रक यांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य राष्ट्रीय सेवा 
योजना अधिकारी (राज्यसंपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी) हे प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग यांच्या मान्यतेने वितरीत करण्यात येत आहे. विद्यापीठांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच विद्यापीठांनी सदर अनुदान रकमेचे त्यांच्या 
अधिपत्याखालील महाविद्यालयांना सार्वजनिक निधी वितरण प्रणालीद्वारे (PMs) प्रवर्गनिहाय वाटप 
करुन सहायक अनुदान वाटप विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र लेख्यासह सनदी लेखापालांच्या 
स्वाक्षरीने शासनास सादर करावे. तसेच विद्यापीठाने महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि 
महालेखापाल, FERTS-2 नागपूर तसेच या विभागाला अथवा त्याच्या प्रतिनिधीला राष्ट्रीय सेवा 
योजनेच्या अनुदानाचे सर्व लेखे तपासणी करिता सादर करावेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१८१०३९८००८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2022.03.08 16:01:50 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३ मा.मंत्री / राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
४ प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५ उप सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री नगर, 
नवी दिल्ली. 
६ क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रिय संचालनालय, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, 
भारत सरकार, पुणे. 
सहायक कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय केंद्र, पुणे 
८ कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठे (३) (१. मुंबई विद्यापीठ,मुंबई, २. एस.एन.डी.टी.महिला 
विद्यापीठ, मुंबई व ३. म.गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२२/प्र.क्र.११/साशि-७ 


९ कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, संबंधित विद्यापीठे (३) (१. मुंबई 
विद्यापीठ,मुंबई, २. एस.एन.डी.टी.महिला विद्यापीठ, मुंबई व ३. म.गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी 
विश्वविद्यालय, वर्धा) 

१० अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १, मुंबई 

१३ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - २, नागपूर 

१४ निवड नस्ती, साशि- ७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


पारांशष्ट - अ 


व सन 2019-2020 मधील प्राप्त उपयोगिता 
सन 2020-21 करीता मंजूर 
ह प्रमाणपत्रानुसार 
विदयार्थी संख्या प्रमाणपत्रानुसार दि. 31.3.2020 अखेर झालेला 


अ.क्र | विद्यापीठाचे नाव एकूण प्रत्यक्ष खर्च 


S.T. | OTHERS Te OTHERS OTHERS TOTAL 


मुंबई मुंबई Regular 42100] 4228] 3101 34766 1205249 960113 8048609} 10213971} 1205249 960113 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

Special 21050} 2114} 155. 17383 985761 785267 6582879 8353907 98576 785267 
Wawra. — [Regular 1180 7880 201765] 160727} 1347376} 1709868] 201765] 160727 


सन 2020-2021 करीता अनुज्ञेय ठरत असलेला 
एकूण निधी रक्‍कम 


आंतरराष्ट्रीय हिंदी 


200 
विश्व विद्यालय, वर्धा |Special ras 


1481 15308 
es ळा ऊळ 
Regular | 52350 | 5436] 42846 1408981} 1121824 9406150 


एकूण सहाय्यक special _| ial 26175| 2718 | 2034] 21423) 1169650 930876 7806405 
अनुदानाची रक्‍कम [PPEcia 
Grand Total 8154) 6102} 64269 2578631} 2052700) 17212555 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2022.03.08 16:02:08 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महिला विद्यापीठ, 
मुंबई i 470 3940 144128 1208218 
304855 | 255s50q | 2555594] 
3 महात्मा गांधी 22 984 10165 10165 


